जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०२० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र. २७३/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- 23 ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१ ,दिनांक ०९ मार्च, २०२२ 
२) उप आयुक्त (आस्थापना), आयुक्‍त कार्यालय,औंरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक 
२०२२/विझा/आस्था/झेडपीई/कावि ४१४, दिनांक २५/४/२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 


आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये श्री.पी.आर गाढवे, कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक अ.क्र. २०७ वर 


निश्चित करण्यात आली आहे. 


परंतू श्री.पी.आर.गाढवे यांचा नियमित नियुक्‍ती दिनांक २६-६-२००७ ऐवजी दिनांक २८-१०-२००६ 


असल्याचे, त्यांचा जात प्रवर्ग भज-ड ऐवजी भज-क असल्याचे आणि त्यांनी त्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र 


कार्यालयास सादर केल्याचा दिनांक २६-६-२००७ ऐजवी दिनांक २८-१०-२००६ असल्याचे संदर्भ क्रमांक २ 


च्या पत्रान्वये शासनास कळविले आहे. 


त्यामुळे त्यांच्या नियमित नियुक्‍ती दिनांकात२६-६-२००७ ऐवजी दिनांक २८-१०-२००६ , त्यांच्या 


जात प्रवर्गात भज-ड ऐवजी भज-क आणि त्यांनी त्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर केल्याच्या 


दिनांकात २६-६-२००७ ऐवजी दिनांक २८-१०-२००६ अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे असून त्यांची 


सेवाज्येष्ठता अनुक्रमांक “२०० अ" येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र. २७३/आस्था-४ 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८२३१५३३१५५०२० असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :- अनु.क्र. २०० अ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.08.23 15:50:09 +05'30' 


(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. 09.09.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


+ नियमित व्यावसायिक 
= ene जिल्हा डा काली क्षणिक 
अ कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक नियुक्तीचा । प्रवर्ग अर्हता परीक्षा शेरा 
परिषद पात्रता ae 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
[a] २ 3 Ss षु ६ 1७ | ra ९ 
दिव्यांग अस्थिव्यंग क 
२०० श्री. एम.एच.पाटील em २०-१०-१९७७ बीई १३-१०-२००६ | खुला | उत्तीर्ण । प्रमाणपत्र सादर केल्याचा दिनांक 
१२३-७-२००६ 
दिव्यांग अस्थिव्यंग क 
२०० अ श्री. पी.आर.गाढवे त ाा ०१-०६-१९६९ बी.टेक. २८-१०-२००६ ।भज-क | उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर केल्याचा दिनांक 
२८-१०-२००६ 
दिव्यांग अल्पद्ृष्टी-अ 
२०१ श्री. .टी.कांबळे अहमदनगर | २७-०६-१९७६ बीई १०-११-२००६ । अजा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर केल्याचा दिनांक 


१०-११-२००६ 


पृष्ठ 1 पैकी 1 


